महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत 
शास्तीची रक्‍कम जमा करण्यासाठी नविन लेखाशिर्ष 
उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरटीएस-२०१७/प्र.क्र.२१८/१८ (र. व का.) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २३ एप्रिल, २०१८ 


वाचा :- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१५ रोजीच्या 
अधिसूचनेअन्वये कार्यान्वित झाला आहे. सदरहू अधिनियमातील कलम १० मध्ये पदनिर्देशित 
अधिकारी/ अपील प्राधिकारी यांनी पुरेश्या व वाजवी कारणाशिवाय लोकसेवा देण्यामध्ये कसूर 
केली असल्यास sean अधिकाऱ्यांवर शास्ती लादण्याची तरतूद आहे. सदर तरतूदीस अनुसरुन 
पदनिर्देशित अधिकारी / अपील अधिकारी यांच्यावर शास्ती लादण्याबाबतचे आदेश पारित 
केल्यानंतर संबंधितांकडून रक्‍कम जमा करण्याकरीता खालील प्रमाणे लेखाशीर्ष उघडण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


English मराठी 
Major Head 0070, Other Administrative | ००७०, इतर प्रशासनिक सेवा, 
मुख्य लेखाशीर्ष services 
Sub Major Head 60- Other services ६०- इतर सेवा 
उप मुख्य लेखाशीर्ष 
Minor Head 119 - Penalties for Deficiency | ११९- ळोकसेवा कसूरीबाबत दंड. 
गौण शीर्ष: in Public Services 
Group Head (01) Fees and Fines under (09) महाराष्ट्र लोक सेवा हक्‍क 
गट any Maharashtra Right to Public कायदा-२ दंडव 
क का -२०१५ अन्वये दंड व शुल्क 
(01) Fees and Fines (09) दंड व शुल्क 
योजनेचे संक्षिप्त नावा | Fees and Fines under २॥'५- महाराष्ट्र लोक सेवा हक्‍क 
ae कायदा-२०१५ अन्वये दंड व शुल्क 
योजनेचा सांकेतांक । 0070086901 ००७००८६९०१ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीएस-२०१७/प्र.क्र.२१८/१८ (र. व का,) 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौसं-५१/अर्थ-११, 
दि.१७.१.२०१८ व क्रमांक अनौस.१५८/अर्थ-११, दि.१७.०४.२०१८ तसेच महालेखापाल, मुंबई 
यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक सं:ख. वि/चा-१/सामान्य प्रशासन विभाग / युओआर- 
१२६/२०१७-१८/९९४, दि. १९ मार्च,२०१८ च्या टिप्पणीन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२३१४०१०२२३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vilas Ramdas 
Thakur 
Date: 2018.04.23 14:08:36 +05'30' 


(वि. रा. ठाकूर ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 

३. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

४. मुख्य आयुक्‍त, सेवा हक्क आयोग कार्यालय, मुंबई. 

५. वित्त विभाग/व्यय-४/अर्थ-११, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सर्व जिल्हाधिकारी. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

qo. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


